मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.-६६ (भाग-२)/परि-३ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - १२ ऑगस्ट, २०११ 


वाचा :- या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ११ ऑगस्ट २०११ चे आदेश. 
शासन शुध्दीपत्रक :- उपरोक्‍त संदर्भाधीन आदेशातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 


मुंबई (पूर्व) याऐवजी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) असे वाचण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ao घ्य 
(अ. धो. गांगुर्ड ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व)/(मध्य) 
श्री.मुबारक न.उचगावकर, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य). 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण. 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, कल्याण. 
निवड निस्ती (परि-३). 


